आयुक्त, मानव विकास यांच्या 
पदास मुदतवाढ देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१७/प्र.क्र. १६/का.१४१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१८ 
वाचा- 
१. नियोजन विभाग,झशा.नि. क्रमांक: माविमि-२०१०/प्र.क्र.८१/ का-१४१८, दि.१९/०७/२०११ 
२. नियोजन विभाग, शा.नि.क्रमांक: माविका-२०१२/प्र.क्र.११९/ का-१४१८, दि.२९/०५/२०१३ 
३. नियोजन विभाग,शा.नि. क्रमांक: माविका २०१४/प्र.क्र.३७/ का-१४१८, दि.२९/०५/२०१४ 
४. नियोजन विभाग,शा.नि. क्रमांक: माविका-२०१२/प्र.क्र.११९/ का-१४१८, दि.३ मार्च २०१६ 
५. नियोजन विभाग, शा.नि.क्रमांक: माविका-२०१७/प्र.क्र.१६/ का-१४१८, दि.३० मार्च २०१७ 
प्रस्ताव:- 
आयुक्‍त (मानव विकास ) या पदावर श्री.भास्कर मुंढे,तत्काळीन सचिव (कामगार),उद्योग,ऊर्जा व 
कामगार विभाग यांची सेवानिवृत्तीनंतर उपरोक्त संदर्भ (२) येथील शासन निर्णयान्वये दि.१ जून,२०१३ पासून 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदर नियुक्‍ती सुरुवातीला जास्तीतजास्त ३ वर्षे अर्थात ३१ मे,२०१६ पर्यंत 
अथवा मानव विकास कार्यक्रम चालू असेपर्यंत यापैकी जे आधी असेल तोपर्यंत करण्यात आली होती. संदर्भ (3) 
अन्वये मानव विकास कार्यक्रम दिनांक ३१ मार्च २०१७ पर्यत चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आलेली असल्याने 
आयुक्त (मानव विकास) या पदावर कार्यरत श्री.भास्कर मुंढे यांच्या नियुक्‍तीस संदर्भ क्र.(४) येथील शासन 
निर्णयान्वये दि. ३१ मार्च,२०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानंतर संदर्भ (4) शासन निर्णय अन्वये 
आयुक्‍त (मानव विकास) या पदावर कार्यरत श्री.भास्कर मुंढे यांच्या नियुक्‍तीस दि.३१ मार्च,२०१८ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता श्री.भास्कर मुंढे,आयुक्‍त (मानव विकास) यांच्या नियुक्‍तीस पुढे मुदतवाढ 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 
आयुक्‍त (मानव विकास) या पदावरील श्री.भास्कर मुंढे, यांच्या नियुक्तीची मुदत दि.३१ 
मार्च,२०१८ रोजी संपुष्टात येणार असल्याने त्यांच्या वयाची ६५ वर्षे पुर्ण होई पर्यंत दि. १३ मे, २०१८ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद २ मधील “अ,”क,*"ड व “ई” 
येथील सेवाशर्ती मुदतवाढीच्या काळातही लागू रहातील . 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा सांकेतांक २०१८०३३११०५८२७९४१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Vijesing ee 
Fattesing Vasave ५५५५५५७५५० 
(वि.फ. वसावे) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१७/प्र.क्र. १६ /का.१४१८ 


२ 
3 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
मा. मंत्री/राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
मा.कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, नवीन प्रशासकीय भवन, १८ वा मजला, मंत्रालयासमोर, मुंबई 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय,मुंबई 
८) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
९) महासंचालक,यशदा,पुणे 
१०) आयुक्त ,मानव विकास आयुक्‍तालय,बाबा पेट्रोळपंपजवळ,अदालत रोड, औरंगाबाद 
११) विभागीय आयुक्‍त , (सर्वी 
१२) जिल्हाधिकारी , (सर्व) 
१३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,(सर्व) 
१४) संचालक ,अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,नवीन प्रशासकीय इमारत,बांद्रा (पूर्व) मुंबई ४०००५१ 
१५) संचालक, लेखा व कोषागारे, संचालनालय, मुंबई. 
१६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१७) उपायुक्‍त (नियोजन) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय,(सवी 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


oC 


Se Se YS Lee कोक ळी: २ पब: (कल lS 


दु 
& 


S 


१८) जिल्हा नियोजन अधिकारी ,(सवी 

१९) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, (सर्वी 
20) जिल्हा कोषागार अधिकारी ,(सर्वी 

२१ मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग , (सर्व) 

२२) नियोजन विभागातील सर्व सह सचिव/उपसचिव 
२३) निवड नस्ती (का.१४१८), नियोजन विभाग 


पृष्ठ २ पैकी २ 


